महिला व बाल विकास विभाग 


अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 


सेविका यांचे मानधन अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित 


केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१०५/का.६ 


नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : -२७ एप्रिल,२०२३ 


संदर्भ:- 9) महिला व बाल विकास विभाग, शा. नि. क्र. एबावि-२०२२/प्र.क्र.२३५/का.६, दिनांक ०३.०४.२०२३ 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शा. नि. क्र. एबावि-२०२३/प्र.क्र.१०५/का.६, दिनांक २६.०४.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा 


योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. केंद्र शासनाकडून विहीत कालावधीत निधी प्राप्त होत 


नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे मानधन अदा करणे शाक्य व्हावे, याकरिता अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक २ जून, २०१७ रोजी आयोजित बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाची अर्थसंकल्पित 


केलेली रक्‍कम अपेक्षित केंद्रीय सहाय्य अप्राप्त असळे तरी खर्च करण्यास विभागास अनुमती देण्याचा निर्णय 


घेण्यात आलेला आहे. 


२. सदर शासन निर्णयान्वये अंगणवाडी सेविका, मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे माहे एप्रिल, 
२०२३ या महिन्याचे मानधन संदर्भाधिन क्र.०१ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूर केल्याप्रमाणे सुधारीत दरानुसार 


अदा करण्याकरिता खालीळ विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान लेखाडीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये 


रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये 
१६०४५.०० लाख एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/उद्दिष्ट | अर्थसंकल्पित तरतुद | यापूर्वी वितरीत या आदेशान्वये 
सन २०२३-२४ तरतूद वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
(1110010111 “ते | २ ३ 8 
२२३६-पोषण आहार 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८) (०१) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) 
केंद्र हिस्सा ६०% (२२३६ १९०९) 
०२-मजूरी २७३२९ WO ४२२०.९७ ४२२०.९७ 
(०८)(०२) एकात्मिक बाळ विकास सेवा 
योजना(सर्वसाधारण खर्च) 
राज्य हिस्सा ४०% (२२३६ १९१८) 
०२-मजूरी १८२१९.८० २८१३.९८ २८१३.९८ 
(०८) (०५) अंगणवाडी सेवा 
अतिरिक्त राज्य हिस्सा १००% 
(२२३६ १९४५) 
०२-मजूरी ४१०००.०० ६१७०.५३ ९०१०.०५ 
एकूण ८६५४९.५० १३२०५.४८ १६०४५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२३/प्र.क्र.१०५/का.६ 

३. सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९२/१४७२, दिनांक 
१२.०४.२०२३ तसेच वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१४७/व्यय-६, दिनांक २५.०४.२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२६१७३७१२३४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
V | | A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6fa70d 
9fd209eb9efc83bdd68b3086 14534, 
pseudonym=0C1F32A58D287A0C045C67DAD03D 
£47983D76037, 
serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B4410 
1C838AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468(2, 
cn=VILAS RAMDAS THAKUR 


Date: 2023.04.28 17:05:38 +05'30' 


(वि.रा.ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
५) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
६) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
७) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास 
८) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास ) (जिल्हा परिषद) 
९) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
qo) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
११) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 
१२) कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


